वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी गट-अ, संवर्गातील 
अधिकार्‍यांची दि.०१.०१.२०२३ स्थित अंतरिम 
ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-१०२३/प्र.क्र.९९/१६ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - ०२ मे, २०२३. 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दिनांक २१.०६.२०२१. 
२) शासन परिपत्रक क्र.कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.१२६/१६अे, दि.१५.०९.२०२२. 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/ज्येसु/वप्रअ/२०२२/२७५५७/आस्था-१, 
दि.०९.०१.२०२३ 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.२१.०६.२०२१ च्या शासन अधिसूचनेन्वये 
शासन सेवेतीळ अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे 
याबाबतचे सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.२ च्या शासन परिपत्रकान्वये वरिष्ठ 
प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. 


२. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ या संवर्गात सन २०२२ मध्ये (दि.०१.०१.२०२२ ते 
दि.३१.१२.२०२२) सरळसेवा अथवा पदोन्नतीने एकही अधिकारी नव्याने रुजू झालेले नाहीत, त्यामुळे या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ स्थित अंतरिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याची आवश्‍यकता नाही. वरिष्ठ 
प्रशासकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठता यादीच 
दि.०१.०१.२०२३ स्थित अंतिम ज्येष्ठता यादी म्हणून कायम राहणार आहे. TEGAN या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२३ स्थित अंतिम ज्येष्ठता यादी सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 

३. आयुक्त (कृषि यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठतायादी सर्व संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या 
(रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-१०२३/प्र.क्र.९९/१६ अ 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०२१६४६३७३८०१ असा आहे. सदर परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by JYOTSNA SUNIL ARJUN 


Di 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
ADF DEPARTMENT, p je=40003, 
bd08b7318f82f: b4a938a342e23932200c3df8 
b0bd 
A RJ U N )3EESB083F338E65F7AF36F6CI 


C334 DD D686A8FO76E25FFF19427 
=JYOTSNA SUNIL ARJUN 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

) सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
) 

) 

) 


AD 


Cc AN 


o~ 


सहसचिव (१६ अ कार्यासन) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी 
७) निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


4 


an 


पृष्ठ २ पैकी २ 


“प्रपत्र-अ” 


१. संवर्गाचे नाव-महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, गट-अ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी 
२. वेतनश्रेणी - S-2Z - ६७७००-२०८७०० 
३. दि.०१ जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतायादी (दि.०१.०१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
अ.क्र संबंधित 
ज्येष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव पदावरील | जन्म दिनांक | प्रवर्ग । प्रत्यक्षरुजू | ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्रमांक नियुक्तीचा दिनांक दिनांक दिनांक 
मार्ग 
चि. २ ३ शिळे. गा षु ६ ॥_ ९... ८ ९ | 9 | [= as = 3 q 
q q श्री.राजेश पोपटराव जाधव । पदोन्नती २३.१०.१९७६ | खुला । ९.११.२०२० ०९.११.२०२० | ३१.१०.२०३४ । बी.एस्सी 
(रसायनशास्त्र) 
विविध न्यायालयात 
एमएसस्सी प्रलंबित याचिकांमधीळ 
2 २ श्री.ज्ञानचंद्र मारोतीराव गित्ते | पदोन्नती २१.०५.१९७५ | खुला | २६.०७.२०२१ । २६.०७.२०२१ | ३१.०५.२०३३ | (मायक्रो) अंतिम निकाच्या अधीन 
बी.ळीब राहून 
(दि.२६.०७.२०२१ 
पासून तात्पुरत्या 


स्वरुपात पदोन्नती) 


